राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे शिफारसप्राप्त ठरलेल्या 
गट अ व गट ब मधील उमेदवारांच्या 
प्रशिक्षणासाठीचा एकत्रित परिवीक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम- ९ 

मार्गदर्शक सुचना 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः- टिआरएन- ०६२३/ प्र. क्र.६४४/सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ सप्टेंबर,२०२३. 

१. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१३/ प्र.क्र. ८४/१३/१२-अ, दिनांक २०.१.२०१४. 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन ०२१६/ प्र.क्र. ५८/१७/सीपीटीपी, दिनांक ४.०१.२०१७. 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन ०५१७ / प्र.क्र. ३६/ सीपीटीपी, दिनांक २१.०७.२०१७. 
४. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन ०५१७ / प्र.क्र. ३६/ सीपीटीपी, दिनांक २५.०९.२०१९. 
५. झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन ०११९ / प्र.क्र. ०४/ सीपीटीपी, दिनांक ०८.०४.२०१९. 
६. शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-०८२२/प्र.क्र.५८/सीपीटीपी, दिनांक १३.०९.२०२२. 
७. शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०६२३/प्र.क्र. ६५/सीपीटीपी,दिनांक २८.०६.२०२३. 
८. शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन -२०२३/प्र. क्र. २६/सीपीटीपी-अ, दिनांक २३.०६.२०२३. 
९. शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन -०६२३/प्र. क्र. ४५/सीपीटीपी-ब, दिनांक २३.०६.२०२३. 
१०. कार्यालयीन Aa, AAT प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०२३/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-अ,दि.१८.०९.२०२३. 
११. कार्यालयीन Aa, SAT प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/सीपीटीपी-ब,दि. १८.०९.२०२३. 


A 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सरळसेवेने गट अ आणि गट ब मध्ये नियुक्‍त होणाऱ्या 
विविध संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिका-यांचा एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अनुक्रमे 
यशदा, पुणे आणि वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थांमार्फत सुरु करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने 
उपरोक्त वाचा येथील अ. क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र. ६ येथील शासन 
निर्णयान्वये एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या परिवीक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम “सीपीटीपी-९” या तुकडीपासून यशदा, पुणे व 
गोखले इन्स्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स अँण्ड इकॉनॉमिक्स यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) या 
तुकडी अंतर्गत दिनांक ०३.१०.२०२३ पासून सुरु होणार आहे. या अनुषंगाने या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रुजू 
होणारे उमेदवार, प्रशिक्षण संस्था व संबंधित प्रशासकीय विभाग यांनी करावयाच्या कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- ०६२३/ प्र. क्र.६४ /सीपीटीपी 


शासन परिपत्रक : 

राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालान्वये शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांसाठी आयोजित 
करण्यात येणा-या एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) संबंधातील विविध मुद्द्यांबाबत 
पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत. 


(एक) प्रशिक्षण सुरु करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनाः- 

व. सीपीटीपी-९ या तुकडीच्या प्रशिक्षणासाठी रुजू होणा-या उमेदवारांपैकी गट-अ संवर्गातील १३७ व 
गट ब संवर्गातील २६३ उमेदवारांच्या मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी दिनांक ०३.०७.२०२३ ते ०७.०७.२०२३ या 
कालावधीत अनुक्रमे यशदा पुणे व वनामती, नागपूर येथे करण्यात आली आहे. यापैकी गट-अ संवर्गातील १३६ व 
गट ब संवर्गातील २५० उमेदवारांना त्यांची चारित्र्य तपासणी, वैद्यकीय तपासणी आणि शैक्षणिक व इतर आवश्यक 
कागदपत्रांची संबंधित यंत्रणांद्वरे पडताळणी करुन, सदर तपासणी /पडताळणी अहवालांच्या अधिन राहुन 
दिनांक ०३.१०.२०२३ पासून सीपीटीपी-९ अंतर्गत परिवीक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 

2. सीपीटीपी-९ या तुकडीतील गट-अ संवर्गातील सर्व परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी दि. 03.90.2023 
रोजी यशदा, पुणे येथे व गट-ब संवर्गातील सर्व परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी वनामती, नागपूर येथे प्रशिक्षणास 
उपस्थित रहावे. राज्य शासनाच्या सेवेत, याआधी कार्यरत असलेले जे उमेदवार सीपीटीपी-९ च्या प्रशिक्षणास रुजू 
होणार आहेत, त्या उमेदवारांना प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दिनांक ०३.१०.२०२३ (मध्यान्ह पूर्वी रोजी प्रशिक्षणासाठी रुजू 
होण्यासाठी ते सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयांनी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 

3; राज्य शासनाच्या सेवेत याआधी कार्यरत असलेले जे उमेदवार सीपीटीपी-९ या तुकडीच्या 
प्रशिक्षणास रुजू होणार आहेत, अज्ञा उमेदवारांच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 
एसआरव्ही -१०९२ / प्र. क्र. १०३३ / प्र. क्र.३३ /९२ /८, दिनांक २.१२.१९९७ अनुसार विहित केलेला १ महिन्याचा 
नोटीस कालावधी शिथील करण्यात येत आहे. तसेच शासन सेवेत असलेल्या उमेदवारांसाठी ते कार्यमुक्त 
झाल्याच्या दिनांकापासून प्रत्यक्षात प्रशिक्षण सुरु होईपर्यंतचा कालावधी आधीच्या पदावरील कर्तव्यार्थ कालावधी 
म्हणून नियमित करण्यात येईल. 


(दोन) परिवीक्षाधीन अधिका-यांच्या वेतनाबाबतः- 
१. सीपीटीपी-९ या तुकडीतील परिवीक्षाधीन अधिका-यांना वेतन व इतर अनुषंगिक भत्ते प्राप्त व्हावेत 
याअनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागांनी या अधिका-यांची सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंदणी करणे, त्यांचे डीसीपीएस 
करीता क्रमांक मिळविणे तसेच त्यांच्या वेतनासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी नियुक्‍त करणे इ. कार्यवाही 
प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीच्या चार आठवड्यांच्या कालावधीत करावी. परिवीक्षाधीन अधिका-यांना प्रशिक्षणाच्या 
पहिल्या महिन्यापासून संबंधित पदाचे नियमित वेतन प्रदान करण्यात यावे. 
२.  सीपीटीपी-९ या तुकडीमध्ये रुजू होणा-या उमेदवारांसाठी प्रशिक्षणास रुजू झालेल्या उमेदवारांची संख्या 
विचारात घेऊन प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या दिनांकापासून अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबतची कार्यवाही प्रशासकीय 
विभागांकडून करण्यात यावी. 
(तीन) परिवीक्षाधीन अधिका-यांकडून घेण्यात येणा-या बंधपत्राबाबतः- 

सीपीटीपी-९ या तुकडीच्या प्रशिक्षणासाठी रुजू होणा-या परिवीक्षाधीन अधिका-यांना प्रशिक्षणास रुजू 
होण्यापूर्वी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन ०५१४/प्र. क्र.७/ १४ / १८-ब, दिनांक २८ 
फेब्रुवारी, २०१७ मधील तरतूदींनुसार बंधपत्र सादर करणे अनिवार्य राहिल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- ०६२३/ प्र. क्र.६४ /सीपीटीपी 


(चार) एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या 
उमेदवारांसाठी सूट:- 

एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या उमेदवारांची, 
राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ द्वारे अन्य संवर्गासाठी शिफारस करण्यात आली असेल व नवीन शिफारस केलेले पद 
घेण्यास संबंधित उमेदवार इच्छूक असल्यास, अशा उमेदवारांना उपरोक्‍त वाचा येथील अनुक्रमांक ३ आणि 
अनुक्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रशिक्षणाच्या टप्प्यामधून सूट देण्यासंदर्भातील आवश्‍यक कार्यवाही यशदा, 
पुणे व वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेने करावी. 


(पाच) परिवीक्षाधीन अधिका-यांची सेवाज्येष्ठता : 

पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिकारी वगळून इतर 
संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिका-यांची सेवाज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा [महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
घेण्यात येणा-या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट “अ” आणि गट “ब” (राजपत्रित) या पदाकरिता निवड होऊन, 
सरळसेवेने नियुक्‍त होणा-या व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण घेणा-या उमेदवारांची 
सेवाज्येष्ठता निश्चित करणे] नियम, २०१५, दिनांक ७.११.२०१५ आणि दिनांक ३१.१२.२०१८ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार निश्चित करण्यात येईल. 

पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिका-यांची 
सेवाज्येष्ठता [महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट “अ” आणि 
गट “ब” (राजपत्रित) या पदाकरिता निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण घेणा-या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करणे] नियम, २०१५, दिनांक ७.०९.२०१८ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार निश्चित करण्यात येईल. 


(सहा) परिवीक्षाधीन अधिका-यांचे सेवापुस्तकः 

सीपीटीपी-९ या तुकडीअंतर्गत प्रशिक्षणास रुजू होणा-या परिवीक्षाधीन अधिका-यांची कागदपत्र पडताळणी 
यशदा, पुणे आणि वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उपरोक्‍त वाचा येथील क्र. ६ आणि क्र. ७ येथे नमूद 
परिपत्रकानुसार नोडल अधिका-यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली आहे. उक्त तुकडीस रुजू होणा-या 
परिवीक्षाधीन अधिका-यांची सेवापुस्तके तयार करण्याची कार्यवाही प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस चार आठवड्यांच्या 
कालावधीत संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून करण्यात यावी. याबाबत आवश्‍यक समन्वय यशदा, पुणे व 
वनामती, नागपूर यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 
(सात) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा परीक्षेतून निवड करण्यात आलेल्या गट-अ व गट-बच्या 

अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबिवण्याबाबत उपरोक्‍त 
वाचा येथील अनुक्रमांक ३ आणि अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये तरतूदी / मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयातील तरतूदी व मार्गदर्शक सूचना सीपीटीपी-९ तुकडीमध्ये प्रशिक्षण 
घेणा-या परिवीक्षाधीन अधिका-यांना लागू राहतील. तसेच अ.क्र. ६ येथील शासन परिपत्रकानुसार पदव्युत्तर 
पदवी अभ्यासक्रम राबविण्यात येईल 

त्याचप्रमाणे सीपीटीपी-९ या तुकडीमधील परिवीक्षाधीन अधिका-यांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या गट “अ” आणि गट”ब” (राजपत्रित) पदांसाठीच्या पदव्युत्तर 
पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत घेण्यात येणा-या विभागीय परीक्षांबाबतचे नियम, २०१८, दिनांक १३.०४.२०१८ लागू 
राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- ०६२३/ प्र. क्र.६४ /सीपीटीपी 


(आठ) परिवीक्षाधीन अधिका-यांसाठीचे रजा धोरण 

सीपीटीपी अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणा-या परिवीक्षाधीन अधिका-यांसाठी शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-०२१७/प्र.क्र.१०/सीपीटीपी, दिनांक १३.११.२०१७ 
अन्वये रजा धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सीपीटीपी-९ या तुकडीमध्ये प्रशिक्षणास रुजू होणारे 
परिवीक्षाधीन अधिकारी, या परिवीक्षाधीन अधिका-यांचे संबंधित नोडल अधिकारी, संबंधित 
प्रशासकीय विभाग आणि प्रशिक्षण संस्था यांनी या धोरणातील तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक 
असेल. 


( नऊ ) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-०२१८/प्र.क्र.०६/सीपीटीपी, 
दिनांक ७.०८.२०१८ अन्वये प्रशिक्षणास रुजु होण्यास काही उमेदवारांना विहित निकषांच्या अधिन 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तथापि, आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ रद्द करुन उमेदवारास 
प्रशिक्षणास हजर राहणेबाबत कळविण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७"/५/.॥8॥॥890[॥9.90५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२२१४०३४२८४०७ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2: 


5.4.20=522242e2259dbf8fclaed336674ebf6138607b1 6aacbbed00301a9e43 


<62f6c7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=783CA3332598C7E1C28393EA543F A0SD9FB77F36A848F4738 
D12288E105699F4, cn=LEENA ASHISH SANKHE 
Date: 2023.09.22 14:17:09 +05'30° 


(लिना संखे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई - ३२, 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रशिक्षण प्रबोधिनी (यशदा), पुणे, 
संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 
अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कार्यासन सीपीटीपी-अ, सीपीटीपी-ब 

निवडनस्ती कार्यासन सीपीटीपी. 


Se a AS 


“0 (२ ७ & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


